ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या तरतूदीनुसार 
श्री. मुकूंद पांडुरंग भावसार, यांची राज्य 
आयोगामध्ये प्रबंधक (प्रशासन) या रिक्‍त पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.५१/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
तारीख: १४ मे, २०१८ 
वाचा :- 
१) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 
२) अधिसूचना अनापुग्रासंवि क्रमांक ग्रासंनि -२०१४/१२४/प्रक्र-२८/ग्रासं-४, 
दि. ०१-०१-२०१५ 
३) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/महाराष्ट्र /कक्ष- १/प्रबंधक 
प्रशा प्रतिनियुक्ती /१७८०/२०१८ दिनांक ०६ एप्रिळ, २०१८ 
शासन निर्णय:- 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या तरतूदीनुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण 
करण्यासाठी राज्यामध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची व त्यांच्या अधिनस्त परिक्रमा 
खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग, मुंबई ( महाराष्ट्र राज्य) या आयोगातील प्रबंधक ( विधी गट - अ राजपत्रित ), 
प्रबंधक ( प्रशासन गट - अ राजपत्रित) व लेखाधिकारी (गट- ब राजपत्रित) तसेच, जिल्हा Farce 
प्रबंधक ( गट - ब राजपत्रित ) या पदांचे सेवा प्रवेश नियम संदर्भ क्रमांक २ च्या अधिसुचनेन्वये 
अधिसूचित करण्यात आळे आहे. सदर सेवा प्रवेश नियमानुसार राज्य आयोगामध्ये प्रबंधक 
( प्रशासन ) या रिक्‍त पदावर श्री. मुकूंद पांडुरंग भावसार, महानगरदंडाधिकारी, ३० वे न्यायालय, 
कुर्ला, मुंबई यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याची शिफारस राज्य आयोगाने संदर्भ क्रमांक ३ च्या 
पत्राने केली होती. त्यानुसार श्री. भावसार यांची राज्य आयोगामध्ये प्रबंधक (प्रशासन) या रिक्‍त 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती खाळील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून यादवारे करण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती: 

अ श्री. मुकूंद पांडुरंग भावसार यांची राज्य आयोगामध्ये प्रबंधक (प्रशा.) या रिक्‍त पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती ही राज्य आयोगातील प्रबंधक (प्रशा. गट - अ) या पदावरील नियमित प्रबंधक 
उपलब्ध होईपर्यंत राहील. 

ब) उपरोक्‍त पदावर त्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती ही प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपेपर्यंत 
किंवा राज्य आयोगामध्ये नियमित प्रबंधक पदोन्नतीदवारे उपलब्ध होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंत राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.५१/ग्रासं-४ 


पी उपरोक्त बाबींसाठी होणार खर्च, मागणी क्र.एम-२ “२४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण 
(०४) (००) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग व 
जिल्हा मंचाची स्थापना करणे (०४) (०१) मुंबई शहर (२४०८०२५१) ०१” (वेतन व भत्तो/मुफसल 
(२४०८०२६२) ०१ (वेतन व भत्ते) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१४१६३१४९०६०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ११२१२९१ 
७ ee Digitally signed by Raju Kalluji Narpande 
Raju Kalluji —— 10 0 ल 


2.5.4.20=c9bb69da44e8b03c93d1a880163547bbb4 


Narpande 0 
(राजु क. नरपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.मंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 
४ मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 
५ मा.राज्यमंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 
६ सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
७ प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व .सग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८ मुंबई,/नागपूर. 
९) महालेखापाल, (लेव प) महाराष्ट्र महाराष्ट्र ८ मुंबई,/नागपूर. 
१० महाप्रबधंक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
११ वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
१२) प्रबंधक, (प्रशासन/विधी) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
१३) श्री. मुकूंद पांडुरंग भावसार, महानगरदंडाधिकारी, ३० वे न्यायालय, कुर्ला, मुंबई 
१४ निवडनस्ती, ग्रा.सं.-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


